क्र . ६ ] 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 

मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ [ किंमत ०.०० रु . ] 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 

भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


सत्यमेव जयते 


१ 


नगरपरिषद अंबाजोगाई , जि . बीड 
( सार्वजनिक सुचना ) 

अंबाजोगाई शहराच्या प्रारूप विकास योजना ( दु.सु. ) मधील 
फेरबदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण 


क्र 

ज्याअर्थी , अंबाजोगाई नगरपरिषदेचे , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ 
( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना अंबाजोगाई ( दु.सु. ) दि . १३/१०/२०२२ 
चे सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली 
आहे . सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय 
पुरवणी मध्ये भाग -१ मध्ये दि . १३-१९ / १० / २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकती विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दि . ६/१/२०२३ रोजी सादर केला : 


औ . भाग १ - अ ( असा ) - ६ 


आणि ज्याअर्थी उक्त नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर 
विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो अंशतः मान्य करुन , नव्याने 
उक्त योजनेत फेरबदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० 
नुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी प्रशासक ठराव क्र . ०७ 
दिनांक २/३/२०२३ नुसार पारित केलेला आहे ; 


१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील 
तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसूद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरीकांच्या माहितीसाठी 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारुप 
विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 

१ ) मुख्याधिकारी नगरपरिषद , अंबाजोगाई 

२ ) सहायक संचालक , नगररचना , 

ठिकाण : अंबाजोगाई 

दिनांक - १३/०३/२०२३ 


बीड शाखा , 


बीड 


अशोक साबळे , 
मुख्याधिकारी , 
नगरपरिषद , अंबाजोगाई 


क्रमांक 


एम -१ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


एम -६ 


एम -७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदल / बदलांची सूची 

प्रारुप विकास योजना अंबाजोगाई ( दु.सू. ) 


एम -८ 


भाग - १ अ - असाधारण 


फेरबदल / बदलांचा तपशील 

सर्वे नं . २,३ आणि ४ मधून दर्शविलेला १२ मी . रुंद विकास योजना रस्ता रद्द करुन सदर क्षेत्र नकाशात 
दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास भागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सर्वे नं . १७२ मधिल विद्यमान खेळाचे मैदानाखालील क्षेत्र वगळून सदर क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास 
भागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे सर्वे नं . ४६ ९ , ४७१ मधील शेती विभागात दर्शविलेले क्षेत्र वगळून रहिवास भागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सर्वे नं . ४६ ९ , ४७१ मध्ये दर्शविण्यात आलेले जलाशयाखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सर्वे नं . ७६४ मधिल शासकीय ग्रामिण रुग्णालयाच्या पश्चिमेकडील भाग सार्वजनिक / निमसार्वजनिक विभागातून 
वगळून नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास भागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सर्वे नं . ५८६ मधिल विद्यामान प्राथमिक शाळा / माध्यमिक शाळेखालील दर्शविलेले क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सर्वे नं . ६०५ मधिल राष्ट्रीय महामार्ग ५४८ - ब च्या दक्षिणेकडील नाल्यापर्यंतचा चौकोनी भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
सार्वजनिक / निमसार्वजनिक विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सर्वे नं . ३७१ मधिल आ.क्र . ५० खेळाचे मैदानाचे आग्नेयकडील बाजूचे क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे 
आरक्षणातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


अशोक साबळे , 
मुख्याधिकारी , 

नगरपरिषद , अंबाजोगाई 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

Ambajogai Municipal Council Ambajogai Dist . Beed 


Public Notice 


( Publication of list of Modification / changes in Draft Development plan of Municipal Council Ambajogai 
( II of Revised ) u / s 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ) 

Whereas , Ambajogai Municipal Council being Planning Authority , has published the Draft Development plan of Ambajogai 
u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 vide notice dated 13/10/2022 for inviting suggestion / 
objections from public . The said Notice is published in Maharashtra Government Gazette of Aurangabad Division Supplement 
part - 1 dated 13-19 / 10 / 2022 . 


And whereas , after Considering the suggestion / objections to the said plan received within stipulated period , the Planning 
Committee Constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has submitted its report to the said planning Authority on 06/01/2023 . 


And whereas , the said planning Authority after considering the report submitted by planning committee , partly accepted 
& it suggested changes in it and passed Resolution No. 07 dtd 2/3/2023 to make Modification / changes to the said plan and to 
submit the said plan for sanction to the Government u / s 30 of the said Act ; 


And whereas , it is necessary to publish the said modification / changes made in the said plan for Inspection of the public 
as per section 28 ( 4 ) of the said Act ; 


Date- 13/3/2023 


Now , therefore , the list of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act by the said planning Authority is hereby 
published as Appendix - A as per the provisions of said Act for information of the public . The said Draft Development plan 
showing the modifications / changes kept open for the inspection of the public in the following offices on working days during 
office hours for a period of 30 days . 

1. The chief officer , Ambajogai Municipal Council 

2. Assistant Director Town Planning , Beed Branch 

Place : Ambajogai . 


( Ashok Sable ) 

Chief Officer 

Municipal Council Ambajogai . 


8 


No. 


M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


M - 7 


M - 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

Appendix - A 


List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act 
Draft Development Plan of Ambajogi ( IInd Revised ) 


Details of modifications / changes 


भाग - १ अ - असाधारण 


12.0 M.wide DP road shown in Sy . No.2,3 & 4 deleted & included in Residential 
Zone as shown on plan 


Existing Play Ground shown in Sy . No. 172 is deleted & included in Residential 
Zone as shown on plan . 


Agriculture Zone proposed in Sy . No.469 , 471 is deleted & included in Residential 
Zone as shown on plan . 


Area shown as Water Body in Sy . No 469 & 471 is deleted & included in Residential 
Zone as shown on plan . 


Western Part of Government Rural Hospital on Sy . No.764 is deleted from Public / 
Semipublic Zone & included in Residential Zone as shown on plan . 


Existing Primary & Secondary School shown on Sy.No.586 is deleted from Public / 
Semipublic Zone & included in Residential Zone as shown on plan . 


Rectangular portion of land between NH 548 - B and Nallah of Sy . No.605 is Deleted 
from Public / Semipublic Zone & included in Residential Zone as shown On plan . 


South - East part of Reservation no . 50 Play Ground on Sy . No.371 is deleted from 
Reservation & included in Residential Zone as shown on plan . 


( Ashok Sable ) 
Chief Officer , 

Municipal Council Ambajogai . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


२ 

नगरपरिषद गेवराई जि . बीड 

गेवराई शहराच्या ( दु.सू. ) प्रारूप विकास योजने मधील फेरबदल / बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण 

क्र.न.प.गे. / प्रा.वि.यो. / ५४२ / २०२२ दिनांक १० मार्च , २०२३ . 

ज्याअर्थी , गेवराई नगर परिषद , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) नुसार 
प्रारुप विकास योजना ( दु.सु. ) गेवराई दि . १ ९ / १० / २०२२ चे सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची सुचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये दि . २०-२६ / १० / २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन झालेल्या 
नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दि . ६/१/२०२३ रोजी सादर केला . 


आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो अंशतः मान्य करुन व नव्याने उक्त योजनेत बदल 
फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरी साठी सादर करणे साठी ठराव क्र . ०३ / दिनांक १०/०३/२०२३ 
पारित केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसूदेत केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास 
योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी नगर परिषद , गेवराई . 

२ ) सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड 

ठिकाण : गेवराई 

दिनांक - १० मार्च २०२३ . 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , गेवराई 


६ 


क्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलल्या फेरबदल / बदलांची सूची प्रारूप विकास योजना ( दु.सू. ) गेवराई 


एम -१ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


एम -६ 


एम -७ 


एम -८ 


भाग - १ अ - असाधारण 


फेरबदल / बदलांचा तपशील 

" 

आ.क्र . २८ “ नगर परिषद उद्देशीय ( भागशः ) " , आ.क्र . ३१ " दुकान केंद्र व भाजी मंडई " व आ.क्र . ३२ " 
बहुउद्देशीय मैदान " ही आरक्षणे वगळुन त्या खालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवासी विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र . ३६ “ दुकान केंद्र व वाहनतळ " ही आरक्षणे वगळुन त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र . ३७ " बगीचा " हे आरक्षण वगळुन त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


स.नं. ८२ मधील १२.०० मी . रुंद वि.यो. रस्ता वगळुन त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे भागशः 
सार्वजनिक- निम सार्वजनिक व भागशः रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र . ३५ “ बगीचा ” हे आरक्षण वगळुन त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र . २ “ खेळाचे मैदान ” हे आरक्षण भागशः वगळुन त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र . ३ “ दहनभुमी ” हे आरक्षण भागशः वगळुन त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र . ९ “ बगीचा ” हे आरक्षण वगळुन त्याखालील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


सही / 

मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , गेवराई . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


Municipal Council , Georai 


Notice 


Publication of list of Modification / Change in Draft Development plan ( IInd Revised ) of Municipal 
Council Georai Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 . 

No. MCG / DP - 542.- Date 10 March 2023 .- 


Whereas Georai Municipal Council being Planning Authority , has published the Draft Development 
plan of Georai ( IInd Revised ) u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 vide 
notice dated 19/10/2022 for inviting suggestions / objections from public . The said Notice is published in 
Maharashtra Government Gazette of Aurangabad Division Supplement Part - 1 Date 20-26 / 10/2022 . 


19 


And whereas , after Considering the suggestion / objections to the said plan received within stipulated 
period , the planning Committee Constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has submitted its report to the said 
planning Authority on Dt . 06/01/2023 . 


And whereas the said planning Authority after considering the report submitted by planning committee 
it suggested changes in it and passed Resolution No.03 Dated 10/03/2023 to make modification / changes 
to the said plan and to submit the said plan for sanction to the Government u / s 30 of the said Act ; 


Place- Georai 


And whereas it is necessary to publish the said modification / changes made in the said plan for 
inspection of the public as per section 28 ( 4 ) of the said Act ; 


Date : 10 March 2023 


Now therefore , the list of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act by the said planning 
Authority is hereby published as Appendix - A as per the provisions of said Act , for information of the 
public The said Draft Development plan showing the modifications / changes is kept open for the inspection 
of the public in the following offices on working days during office hours for a period of 30 days and is 
also available on website . 


1. The Chief Officer , Municipal Council , Georai 

2. Assistant Director Town Planning , Beed Branch . 


Chief Officer , 

Georai , Municipal Council . 


No. 


M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


M - 7 


M - 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

Appendix - A 


List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act 

For Draft Development Plan of Georai ( IInd Revised ) 

Details of modifications / changes 


भाग - १ अ - असाधारण 


Site No. 28 " Municipal Purpose ( Partly ) " Site No. 31 " Shopping Center and 
Vegetable Market " and Site No. 32 " Multi Purpose Ground " is deleted and land 
so released is including in Residential Zone as shown in plan . 


Site No. 36 " Shopping Center and Parking " is deleted and land so 
released is including in Residential Zone as shown in plan . 


Site No. 37 " Garden " is deleted and land so released is including in 
Residential Zone as shown in plan . 


12.00 Mtr . Wide D.P. Road in S.No. 82 is deleted and land so released partly 
included in Public and Semi - Public Zone and partly included in residential Zone 
as shown in plan . 


Site No. 35 " Garden " is deleted and land so released is included in Residential 
Zone as shown in plan . 


Site No. 2 " Play Ground " is partly deleted and land so released is included 
in Residential Zone as shown in plan . 


Site No. 3 " Cremation Ground " is partly deleted and land so released is included 
in Residential Zone as shown in plan . 


Site No. 9 " Garden " is deleted and land so released is included 
in Residential Zone as shown in plan . 


Chief Officer , 

Municipal Council , Georai . 


औरंगाबाद विभाग 


३ 

नगरपरिषद किल्ले धारुर जि . बीड 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


किल्ले धारुर शहराच्या ( दु.सू. ) प्रारूप विकास योजने मधील 
फेरबदल / बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण 
क्र . न . प.धा. / प्रा.वि.यो. / ५० ९ ० . दिनांक १३ मार्च , २०२३ . - 
ज्याअर्थी , किल्ले धारुर नगर परिषद , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ 
( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना ( दु . सु . ) किल्ले धारूर दि . १२ / १० / 
२०२२ चे सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द 
केली आहे . सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय 
पुरवणी मध्ये दि . १३-१९ / १० / २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दि . ६/१/२०२३ रोजी सादर केला ; 


आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो अंशतः मान्य करुन व नव्याने उक्त योजनेत 
बदल फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० 
नुसार शासनाकडे मंजूरी साठी सादर करणे साठी ठराव क्र . २ ९ 
दिनांक ०८/०३/२०२३ पारित केलेला आहे . 


क्रमांक 


एम -१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील 
तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसूदेत केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास 
योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी नगर परिषद , किल्ले धारूर 
२ ) सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , 


ठिकाण : किल्ले धारूर 
दिनांक - १३ मार्च २०२३ . 


परिशिष्ट अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलल्या फेरबदल / बदलांची सूची प्रारूप विकास योजना ( दु.सू. ) किल्ले धारुर 


बीड 


९ 


सही / 

मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , किल्ले धारुर . 


फेरबदल / बदलांच्या तपशील 

प्रारुप विकास योजनेमध्ये स.नं. ६१५ व १० मध्ये दर्शविण्यात आलेला विद्यमान कत्तलखाना हा प्रत्यक्षात 
जागेवर अस्तित्वात नसल्याने सदर कत्तलखानान्याचे क्षेत्र वगळून ते रहिवास वापरात समाविष्ठ करण्यात येत 

ते 

आहे . 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , किल्ले धारुर . 


१० 


Municipal Council , Kille Dharur 

Notice 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


Publication of list of Modification / Change in 
Draft Development plan ( IInd Revised ) of 
Municipal Council Kille Dharur Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 . 

No. MCD / DP / 5090.- Date 13 March 2023 .- 


Whereas Kille Dharur Municipal Council 
being Planning Authority , has published the Draft 
Development plan of Kille Dharur ( IInd Revised ) 
u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act , 1966 vide notice dated 12/10/2022 for 
inviting suggestions / objections from public . The 
said Notice is published in Maharashtra Government 
Gazette of Aurangabad Division Supplement Part- 1 
Date 13-19 / 10 / 2022 . 


And whereas , after Considering the suggestion / 
objections to the said plan received within stipulated 
period , the planning Committee Constituted u / s 28 ( 4 ) 
of the said Act , has submitted its report to the said 
planning Authority on Dt . 06/01/2023 . 


And whereas the said planning Authority after 
considering the report submitted by planning committee 
it suggested changes in it and passed Resolution 
No.29 Dated 08/03/2023 to make modification / 
changes to the said plan and to submit the said 
plan for sanction to the Government u / s 30 of the 
said Act . 


No. 


M - 1 


And whereas it is necessary to publish the 
said modification / changes made in the said plan for 
inspection of the public as per section 28 ( 4 ) of 
the said Act . 


भाग - १ अ - असाधारण 


Now therefore , the list of modifications / changes 
made u / s 28 ( 4 ) of the Act by the said planning 
Authority is hereby published as Appendix - A as 
per the provisions of said Act , for information of 
the public The said Draft Development plan showing 
the modifications / changes is kept open for the 
inspection of the public in the following offices on 
working days during office hours for a period of 30 
days and is also available on website . 


1. The Chief Officer , Municipal Council , Kille 
Dharur 


2. Assistant Director Town Planning , Beed 
Branch . 


Place- Killle Dharur 
Date 13 March 2023 


Appendix - A 

List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act for Draft Development Plan of Kille Dharur 
( IInd Revision ) 


Details of modifications / changes 


Chief Officer , 

Kille Dharur , Municipal Council . 


The existing Slaughter House in S.No. 615 & in S.No. 10 as shown 
on draft published plan is not in existence as per site condition . Hence the 
existing Slaughter House is deleted and the area so released is included in 
Residential Zone . 


Chief Officer , 

Municipal Council , Kille Dharur . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


४ 


११ 


नगरपरिषद माजलगाव जि . बीड 

माजलगाव शहराच्या प्रारूप विकास योजना ( दु.सु. ) मधील फेरबदल / बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण 


क्र . नपमा / प्रा.वि.यो. / ४८४२. दिनांक १३/०३/२०२३ 

ज्याअर्थी , माजलगाव नगरपरिषदेने , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) 
अन्वये प्रारुप विकास योजना ( दु . सु . ) माजलगाव दि . १३/१०/२०२२ चे सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . 
सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी मध्ये भाग - १ मध्ये दि . १३-१९ / १० / २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन झालेल्या 
नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दि . ६/१/२०२३ रोजी सादर केला ; 


आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो अंशतः मान्य करुन व नव्याने बदल सुचवून 
उक्त योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरी साठी सादर करणे साठी ठराव क्र . ७६ 
दिनांक ०८/०३ / २०२३ पारित केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसूदेत केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


१ ) मुख्याधिकारी नगर परिषद , माजलगाव 

२ ) सहायक संचालक , नगररचना , बीड शाखा , बीड 

ठिकाणः माजलगाव 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास 
योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधी करीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला 
आहे . 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , माजलगाव . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलल्या फेरबदल / बदलांची सूची प्रारूप विकास योजना माजलगाव ( दु.सू. ) 


क्रमांक 

एम -१ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


एम -६ 


भाग - १ अ - असाधारण 


फेरबदल / बदलांचा तपशील 

स . नं . ७ , १८ , ३८० ( २४० ) , ३८२ ( २४२ ) , ३८३ ( २४३ ) , ३८४ ( २४३ ) , ३८५ ( २४५ ) , ३८६ ( २४६ ) च्या हद्दी 
नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे दुरुस्त करण्यात येत आहे . 


स . नं . ३६८ ( २२५ ) मधिल प्रस्तावित असलेला औद्योगिक विभागातील क्षेत्र नकाशात दर्शविल्या 

प्रमाणे रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे व स.नं. ३६८ मधील अभिन्यासातील क्षेत्र मंजूरीप्रमाणे 
औद्योगिक विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


स.नं. ३७१ ( २२८ ) , ३७२ ( २२ ९ ) मधील आरक्षण क्र . ४ " दुकान केंद्र व वाहन तळ " हे आरक्षण वगळुन रहिवास 
विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


नगर परिषदेस वितरित झालेल्या क्षेत्राच्या मोजणी नकाशानुसार स.नं. ३७० ( २२७ ) मधील नियोजन योग्य 
क्षेत्रावर आ.क्र . ४८ “ Affordable Housing " हे नविन आरक्षण नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे प्रस्तावित 
करण्यात येत असून सदरील प्रस्तावित नविन आरक्षणामुळे बाधित होणारी १२.०० मी . रुंद पूर्व - पश्चिम वि.यो. 
रस्त्याची आखणी संपुर्णपणे रद्द करुन सदर रस्त्याखालील क्षेत्र भागशः आक्र . ४ ९ “ Affordable Housing ” व 
भागशः रहिवास विभागात नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे समाविष्ठ करण्यात येत आहे . 


नगर परिषदेस वितरित झालेल्या क्षेत्राच्या मोजणी नकाशानुसार मोजणी नकाशात दर्शविल्यानुसार स.नं. ३७१ ( २२८ ) 
व स.नं. ३७२ ( २२ ९ ) मधील नियोजनयोग्य क्षेत्रावर आ . क्र . ४ ९ “ Affordable Housing ” हे नविन आरक्षण 
नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


सर्वे नं . ३८० ( २४० ) मध्ये बसस्थानकाजवळील चौकाचे नामाभिधान “ छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ” असे 
दर्शविण्यात येत आहे . 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , माजलगाव . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

Municipal Council , Majalgaon Dist . Beed 


Publication of List Of Modification / Changes In Draft Development Plan of Municipal Council Majalgaon 


( IInd Revised ) u / s 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 


No / MCM / DP / 4842 Date - 13 / 03 / 2023 . 


Notice 


Whereaas , Majalgaon Municipal Council , being planning Authority , has published the draft development plan of 
Majalgaon u / s 26 ( 1 ) Of the Maharashtra regional and town planning act , 1966 , vide notice dated 12/10/2022 for inviting 
suggestions / objections from Public . The said notice is published in Maharashtra Government gazzette of Aurangabad 
division supplement part 1 dated 13-19 / 10 / 2022 . 


And , whereas after Considering the Suggestions / Objections to the the said plan received stipulated period , the 
planning committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has submitted its report to the said planning Authorityon 06/01/2023 . 


And Wheras , the Said Planning Authority After Considering the Report Submitted By Planning Committee , Partly 
Accepted and it suggested changes in it and passed resolution No.76- Dated - 08 / 03 / 2023 to make modification / changes 
to the Government u / s 30 of the said Act . 


93 


And whereas , it is necessary to publish the said modification / changes made in the said Plan for inspection of the 
public as per section 28 ( 4 ) of the said ACT ; 


1. The chief officer Majalgaon Municipal Council 


Now , therefore , the list of modifications / Changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act , By The Said Planning Authority is 
hereby published as a Appendix - A as per the provisions of said Act , for information of the public . The Said Draft 
Development plan showing the modifications / changes Os Kept for the inspication of the public in the following offices , 
on working days during office hourse for a perid of 30 days .. 


Place : Majalgaon 


2. Assistant Director Town Planning , Beed Branch 


Date - 13/03/2023 


| -- 
Chief Officer 

Municipal Council Majalgaon . 


98 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

Appendix - A 

List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the act Draft Development Plan of Majalgaon 
( IInd Revised ) 


No. 

M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


भाग - १ अ - असाधारण 


Details of modifications / changes 

Boundries of S.No.7 , 18 , 380 ( 240 ) , 382 ( 242 ) , 383 ( 243 ) , 384 ( 243 ) , 385 ( 245 ) , 
386 ( 246 ) are corrected as shown on plan . 

Industrial Zone Proposed In S.No. 368 is deleted and included in 

residential zone as shown on Plan and area in S.No. 368 under layout is 
inlcuded in Industrial Zone as per sanction layout . 

Site No. 4 in S.No. 371 ( 228 ) , 372 ( 229 ) , " Shopping Center and Parking " is 
delated and included in Residential Zone as Shown on plan . 


In S.No. 370 ( 227 ) Land which is alloted to municipal council as per the 
boundries of measurement sheet new reservation no . 48 " Affordable 
Housing " is proposed by conusdering suitable planning Area , as shown on 
plan and also total alignment of 12.00 mtr . Wide East - West D.P. Road is 
deleted and area so realished is partly included in reservation No. 48 
" Affordable Housing " and partly included in Residential Zone as Shawn 
on Plan . 


In S.No. 371 ( 228 ) , 372 ( 229 ) Land which is alloted to municipal 
council as per the boundries of Measurement Sheet New Reservation No. 49 
Affordable Housing " is proposed by conseditable Planning Area , As Shown 
on Plan . 


Designation of chowk situated in s.no. 380 ( 240 ) Near Bus stand shown as 
" chatrapati Shivaji Maharaj Chowk " As Shown on Plan . 


Chief Officer 

Municipal Council Majalgaon . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


५ 

मानवत नगरपरिषद मानवत जि . परभणी 


सुचना 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये मानवत शहराच्या ( दुस - यांदा सुधारित ) विकास योजनेचे 

प्रसिध्दीकरण 


१५ 


क्र . मानप / न . र . वि . / ९९ ५ / २०२३ . दि . १३/०३/२०२३ 

ज्याअर्थी , मानवत नगर परिषदेने , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) नुसार 
प्रारूप विकास योजना मानवत दि . २१/११/२०२२ सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची सुचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात , विभागीय पुरवणी मध्ये भाग -१ मध्ये दि . २४ ते ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन झालेल्या 
नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे दि . ०२/०३/२०२३ रोजी सादर केला . 


आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो अंशतः मान्य करुन व नव्याने बदल सुचवून 
उक्त योजनेत फेरबदल / बदल करण्यासाठी व ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरी साठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र . २१ ९ 
दिनांक ०३/०३/२०२३ पारित केलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसूदेत केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलेल्या फेरबदलांची / बदलांची 
सुची परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे , नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर फेरबदल / बदल दर्शविणारा उक्त प्रारूप विकास 
योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधी करीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी नगर परिषद , मानवत 

२ ) सहायक संचालक , नगररचना , परभणी शाखा , परभणी 

ठिकाणः मानवत 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

मानवत . 


मानवत नगर परिषद , 


१६ 


क्रमांक 


एम -१ 


एम -२ 


एम -३ 


एम -४ 


एम -५ 


एम -६ 


एम -७ 


एम -८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलल्या फेरबदल / बदलांची सूची 


भाग - १ अ - असाधारण 


फेरबदल / बदलांचा तपशील 

आ.क्र . १६ “ कत्तलखाना " हे आरक्षण स.नं. १ ९ ८ मध्ये पश्चिम बाजुकडे २०० मी . अंतरावर स्थलांतरीत करण्यात 
येवून आरक्षणा खालील क्षेत्र शेती विभागात समाविष्ठ करण्यात आले . 

आ.क्र . २ ९ “ बगीचा " हे आरक्षण वगळून त्याअंतर्गत क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात आले . 

आ.क्र . ४० " दुकानकेंद्र " व " भाजी मार्केट " हे आरक्षण वगळून त्या अंतर्गत क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट 
करण्यात आले . 


आ.क्र . ४२ “ दहनभुमी ” व आ.क्र .४३ “ दफनभुमी ” हे आरक्षण वगळून त्याअंतर्गत क्षेत्र रहिवास विभागात 
समाविष्ट करण्यात आले . 


आ.क्र . ३४ “ बगीचा ” चे आरक्षणातील स.नं. ३४३ व ३४४ मधील क्षेत्र वगळून त्याखालील क्षेत्र रहिवास 
विभागात समाविष्ट करुन उर्वरित आरक्षण कायम करण्यात आले . 


स.नं. २६७ ( भा ) २६८ ( भा ) मधील १८ मी . रुंद विकास योजना रस्त्याच्या पश्चिमेकडील शेती / नाविकास 
विभागातील क्षेत्र वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


विकास योजनेत स.नं. २२५ ( भाग ) मधील स्थित जिनिंग अॅण्ड प्रेसिंग व्यवसाय साठी दाखण्यात आलेले क्षेत्र 
औद्योगीक विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


आ.क्र . ३० “ दुकानकेंद्र , सांस्कृतिक सभागृह व वाचनालय " या आरक्षणाची पश्चिमेकडील हद्द नाल्यापर्यंत 
वाढविण्यात येत आहे . 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , मानवत . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


MANWAT MUNICIPAL COUNCIL MANWAT DIST . PARBHANI 


NOTICE 


Publication of Draft Development Plan of Manwat ( IInd Revision ) 
u / s 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 


१७ 


No.996 / 23 . Dt . 13/03/2023 . 

Whereas , the Manwat Municipal Council , being Planning Authority , has published the Draft Development 
Plan of Manwat u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 vide notice dated 21 / 
11/2022 for inviting suggestions / objections from public . The said notice is published in Maharashtra 
Government Gazette Aurangabad Division , Supplement Part - I dated 24-30 November 2022 ; 


And whereas , after considering the suggestions / objections to the said plan received within stipulated 
period , the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has submitted its report to the planning 
authority on 02/03/2023 ; 


And whereas , the said planning authority after considering the report submitted by planning committee 
partly accepted it and suggested changes in it and passed Resolution No.219 Dated 03/03/2023 to make 
modifications / changes to the said plan and to submit the said plan for sanction to the Government u / s - 30 of the 
said Act : 


And whereas , it is necessary to publish the said modifications / changes made in the said plan for 
inspection of the public as per under section 28 ( 4 ) of the said Act ; 


Now , therefore , the list of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act , by the said planning 
authority is hereby published as Appendix - A as per the provisions of said Act for information of the 
public . The said Draft Development showing modifications / changes is kept open for the inspection of the 
public in the following offices , on working days , during office hours for a period of 30 days . 

1. The Chief Officer , Manwat Municipal Council , Manwat 

2. Assistant Director , Town Planning Parbhani Branch , Parbhani 

Place - Manwat 


Chief Officer , 

Municipal Council Manwat . 


१८ 


No. 


M - 1 


M - 2 


M - 3 


M - 4 


M - 5 


M - 6 


M - 7 


M - 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 

" Appendix - A " 

List of modification changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act 


Details of modifications / changes 


भाग - १ अ - असाधारण 


Reservation no . 16 “ Slaughter house " shifted 200 meters towards western 
side in the survey no . 198 and area under reservation included in agricultural zone 
Reservation no . 29 " Garden " is deleted and area under reservation included in 
Residential zone 


Reservation no . 40 " shopping complex & vegetable market " is deleted and area 
under reservation included in Residential zone 


Reservation no . 42 " cremation ground " & Reservation no . 43 “ burial ground " 
are deleted and area under reservation included in Residential zone . 


Reservation no . 34 " Garden " on survey no . 343 & 344 is deleted and area 
under reservation included in Residential zone and remaining portion of reservation 
reinstated as it . 


Area under Agricultural / No development zone towards western side of 18 meter 
wide D.P road in the survey no . 267 ( P ) & 268 ( P ) is deleted and included in 
residential zone . 


Existing Ginning and Pressing area of survey number 225 ( P ) shown in developement 
plan is deleted from industrial zone and included in residential zone . 


Western boundary of reservation no 30. " Shopping centre , cultural centre & library " 
is extended up to nallha . 


| -- 

Chief Officer , 

Municipal Council Manwat 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


६ 

पुर्णा नगरपरिषद पुर्णा जि . परभणी 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ 
कलम चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये पुर्णा शहराच्या ( दुस - यांदा 
सुधारित ) विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण 


क्र . ५६१ / दिनांक- १३/०३/२०२३ 

ज्याअर्थी , पुर्णा नगरपरिषदेने , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) 
अन्वये नुसार प्रारूप विकास योजना पुर्णा दि . २०/१२/२०२२ चे सुचनेद्वारे 
नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली आहे . सदरची 
सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात , औरंगाबाद विभागीय पुरवणी भाग -१ 
मध्ये दि . २२-२८ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिध्द झालेली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दि . ०२/०३/२०२३ रोजी सादर केला ; 


आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर 
विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करुन उक्त योजनेत 
कोणताही बदल न करता ती उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० नुसार 
शासनाकडे मंजूरी साठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र . ०१ / दिनांक ०६ / 
०३/२०२३ पारित केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील 
तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार कोणताही बदल / फेरबदल नसल्याने 
नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे . सदर प्रारुप विकास 
योजनेचा नकाशा खालील नमूद केलेल्या कार्यालयाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात 
आला असून , http ; // purnamahaulb.maharashtra.gov.in/ 
या संकेतस्थळावर सुध्दा उपलब्ध आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी नगर परिषद , पुर्णा 

२ ) सहायक संचालक , नगररचना , परभणी शाखा , परभणी 
ठिकाणः पुर्णा 

दिनांक- १३/०३/२०२३ 


सही / 
मुख्याधिकारी , 

पुर्णा नगर परिषद , पुर्णा . 


Purna Municipal Council , Purna Dist . Parbhani 

Publication of Draft Development Plan of Purna ( II 
Revision ) 


Under Section - 28 ( 4 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 

No561 / Date : - 13/03/2023 

Whereas , the Purna Municipal Council , being Planning 
Authority , has published the Draft Development Plan of Purna 
u / s 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act , 
1966 vide notice dated 20-12-2022 for inviting suggestions / 
objections from public . The said notice is published in 
Maharashtra Government Gazette Aurangabad Division , 
Supplement Part I On 22-28 Dec. 2022 


१ ९ 


And whereas , after considering the suggestions / ob 
jections to the said plan received within stipulated period , the 
Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , has 
submitted its report to the said planning authority on dated 
02-03-2023 . 


And whereas , the said planning authority after consid 
ering the report submitted by planning committee accepted it 
and passed Resolution No. 01 , Dated 06-03-2023 Without 
changes to the said plan and to submit the said plan for 
sanction to the Government u / s - 30 of the said Act ; 


And whereas , it is necessary to publish the said modi 
fications / changes made in the said plan for inspection of the 
public as per under section - 28 ( 4 ) of the said Act , 


Now , therefore , no changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act , 
by the said planning authority is hereby published for infor 
mation of the public . The said Draft Development showing 
without any changes is kept open for the inspection of the 
public in the following officers , on working days , during of 
fice hours for a period of 30 days and is also available on 
website - http ; // purnamahaulb.maharashtra.gov.in/ 


1. The Chief Officer , Purna Municipal Council , Purna 

2. Assistant Director , Town Planning Pabhani Branch , 
Pabhani 


Palce : - Purna 


Dt . 13/03/2023 


Chief Officer , 

Purna Municipal Council , 


----------------------------- 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


कळमनुरी नगर परिषद कळमनुरी जि . हिंगोली 
कळमनुरी शहराच्या ( दु.सू. ) प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / 
बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम २८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण 


७ 


क्र . ४ ९ ० . दिनांक १३/०३/२०२३ 

ज्याअर्थी , कळमनुरी नगर परिषद , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम - 
२६ ( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना कळमनुरी दि . ११/११/२०२२ चे 
सुचनेद्वारे नागरिकांच्या सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली 
आहे . सदरची सुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात , औरंगाबाद विभागीय 
पुरवणी भाग - १ - अ मध्ये दि . १७/११/२०२२ ते २३/११/२०२२ रोजी 
प्रसिध्द झाली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सुचना व 
हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम २८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दि . ८/०३/२०२३ रोजी सादर केला ; 


क्रमांक 


आणि ज्याअर्थी नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर विचारांती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाने तो मान्य करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम -३० 
नुसार शासनाकडे मुजूरीसाठी सादर करण्यसाठी ठराव क्र . ३१ 
दिनांक १३/०३/२०२३ पारित केलेला आहे . 


एम -१ 


भाग - १ अ - असाधारण 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) खालील 
तरतुदीनुसार उक्त योजनेच्या मसूदेत केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी उक्त प्रारूप विकास योजनेच्या मसूद्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार नागरीकांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द 
करण्यात येत आहे . उक्त प्रारूप विकास योजनेचा नकाशा खालील नमूद 
केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या 
कालावधीकरीता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ ठेवण्यात आला आहे . 


१ ) मुख्याधिकारी कळमनुरी नगर परिषद , कळमनुरी 
२ ) सहायक संचालक , नगररचना , हिंगोली शाखा , हिंगोली 
ठिकाणः कळमनुरी 
दिनांक - १३/०३/२०२३ . 


परिशिष्ट अ 

अधिनियमाचे कलम २८ ( ४ ) नुसार केलल्या फेरबदल / बदलांची सूची 


आशुतोष चिंचाळकर , 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , कळमनुरी . 


फेरबदल / बदलांच्या तपशील 

मौजे कळनुरी गट नं . १३ , ९ , १० व गट नं . ९ , ७ , १० या गट नंबरची सामाईक हद्द नकाशावर दर्शविण्यात 
आली 


आशुतोष चिंचाळकर , 
मुख्याधिकारी , 

नगर परिषद , कळमनुरी . 


औरंगाबाद विभाग 


Kalamnuri Municipal Council , Kalamnuri 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


Notice 

Publication of list of Modification / Change in 
Draft Development plan of Kalamnuri u / s 28 ( 4 ) 
Maharashtra Regional & Town Planning 
Act , 1966 . 

No. 490.- Date 13/03/2023 - 

Whereas , Kalamnuri Municipal Council being 
Planning Authority , has published the Draft 
Development plan of Kalamnuri u / s 26 ( 1 ) of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
vide notice dated 11/11/2022 for inviting suggestions / 
objections from public . The said Notice is published 
in Maharashtra Government Gazette of Aurangabad 
Division Supplement Part -1 - A Date 17 to 23 
November 2022 . 


And whereas , after Considering the suggestion / 
objections to the said plan received within stipulated 
period , the planning Committee Constituted u / s 28 ( 4 ) 
of the said Act , has submitted its report to the said 
planning Authority on Dt . 08/03/20213 ; 


And whereas the said planning Authority after 
considering the report submitted by planning committee , 
accepted it in and passed Resolution No.31 Dated 
13/03/2023 to submit the said plan for sanction to 
the Government u / s 30 of the said Act . 


No. 


M - 1 


And whereas it is necessary to publish the 
said modification / changes made in the said plan for 
inspection of the public as per section 28 ( 4 ) of 
the said Act . 


Now therefore , the list of modifications / changes 
made u / s 28 ( 4 ) of the Act by the said planning 
Authority is hereby published as Appendix - A as 
per the provisions of said Act , for information of 
the public . The said Draft Development plan showing 
the modifications / changes is kept open for the 
inspection of the public in the following offices on 
working days during office hours for a period of 30 
days . 


1. The Chief Officer , Kalamnuri Municipal 
Council , Kalamnuri 


२१ 


2. Assistant Director Town Planning , Hingoli 
Branch . 


Appendix - A 


Place- Kalamnuri 
Date : 13/03/2023 


Ashutosh Chinchalkar 
9 
Chief Officer , 

Kalamnuri , Municipal Council Kalamnuri . 


List of modifications / changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act 

Details of modifications / changes 


Comman Gut Bundary of gut No.13,9,10 & 9,7 , 10 of Mouje Kalmnuri is shown 
on plan . 


Ashutosh Chinchalkar 

Chief Officer , 

Kalamnuri , Municipal Council Kalamnuri . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , मंगळवार , दिनांक २१ मार्च २०२३ : फाल्गुन ३० , शके १ ९ ४४ 


८ 

मुख्याधिकारी , नगर परिषद वसमतनगर , वसमतनगर जिल्हा हिंगोली 

यांजकडून 
सूचना 

वसमतनगर शहराच्या प्रारूप विकास योजनेमधील फेरबदल / 
बदलांच्या सुचीचे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम -२८ ( ४ ) अन्वये प्रसिध्दीकरण . 


क्र . ९ ८४५ / २०२३ 

दि . १४/०३/२०२३ 
ज्याअर्थी , वसमतनगर नगर परिषदेने , नियोजन प्राधिकरण म्हणून , 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) नुसार प्रारूप विकास योजना , वसमतनगर दि . १७/११/२०२२ चे 
ठरावाद्वारे नागरिकांच्या सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द केली 
आहे . सदरची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात औरंगाबाद विभागीय 
पुरवणी भाग , एक - अ मध्ये दि . ०१/१२/२०२२ ते ०७/१२/२०२२ रोजी प्रसिध्द 
झाली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त योजनेवर विहीत मुदतीत प्राप्त सूचना व 
हरकतींचा विचार करुन उक्त अधिनियमाच्या कलम -२८ ( ४ ) नुसार स्थापन 
झालेल्या नियोजन समितीने तिचा अहवाल उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे 
दि . २८/०२/२०२३ रोजी सादर केला ; 

आणि ज्याअर्थी , नियोजन समितीने सादर केलेल्या अहवालावर 
विचारांती उक्त नियोजन प्राधिकरणाने , तो मान्य करुन उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३० नुसार शासनाकडे मंजूरीसाठी सादर करण्यासाठी ठराव क्र . 
०१ , दि . ०८/०३/२०२३ पारित केलेला आहे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम -२८ ( ४ ) खालील 
तरतूदीनुसार उक्त योजनेच्या मसुद्यात केलेले फेरबदल / बदल नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ प्रसिध्द करणे आवश्यक आहे ; 


त्याअर्थी उक्त प्रारुप विकास योजनेच्या मसुद्यात नियोजन प्राधिकरणाने 
उक्त अधिनियमाचे कलम -२८ ( ४ ) नुसार फेरबदल केलेले नाहीत ते नागरिकांच्या 
माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात येत आहे ; फेरबदल न केलेला प्रारूप विकास 
योजनेचा नकाशा खालील नमुद केलेल्या कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी 
कार्यालयीन वेळेत ३० दिवसाच्या कालावधीकरिता नागरिकांच्या अवलोकनार्थ 
ठेवण्यात आला आहे . 


१. मुख्याधिकारी , वसमतनगर नगर परिषद , वसमतनगर 
२. सहायक संचालक , नगर रचना , हिंगोली शाखा हिंगोली . 
ठिकाण : - वसमतनगर . 


मुख्याधिकारी , 
वसमतनगर नगर परिषद , वसमतनगर . 


भाग - १ अ - असाधारण 


BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL 


BASMATNAGAR 


DIST.HINGOLI 


NOTICE 


Publication of list of Modifications / Changes in Draft 
Development Plan of Basmatnagar u / s28 ( 4 ) of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 
No. 9845/2023 Date . 14/03/2023 


Whereas , Basmatnagar Munucipal Council , being 
Planning Authority has published the Draft Development Plan 
of Basmatnagar u / s 26 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 vide resolution dated 17/11/2022 
for inviting suggestions / objections from public . The said 
Notice is published in Maharashtra Government Gazette of 
Aurangabad Division , Supplement part 1- A 
Dated 1-7 Dec 2022 . 


And whereas , after considering the suggestions / 
objections to the said Plan received within stipulated period , 
the Planning Committee constituted u / s 28 ( 4 ) of the said Act , 
has submitted its report to the said Planning Authority on Dt . 
28/02/2023 ; 


And whereas , the said Planning Authority after 
considering the report submitted by Planning Committee , 
accepted it and passed Resolution No. 01 , dated 08/03/2023 
to submit the said Plan for sanction to the Government u / s 30 
of the said Act ; 


And whereas , it is necessary to publish the said 
modifications / changes made in the said Plan for inspection 
of the public as per 28 ( 4 ) of the said Act ; 


Now , therefore , no changes made u / s 28 ( 4 ) of the Act , 
by the said Planning Authority is hereby published for 
information of the public . The said Draft Development Plan 
showing without any changes is kept open for the inspection 
of the public in the following offices , on working days , during 
office hours for a period of 30 days . 


1. The Chief Officer , Basmatnagar Munucipal Council , 
Basmatnagar 

2. Assistant Director of Town Planning , Hingoli Branch . 
Place : - Basmatnagar . 


The Chief Officer 

Municipal Council Basmatnagar . 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


